RNI No. MAHBIL/2009/35529 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ६, अंक ४२] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ [पृष्ठे १९, किंमत : रुपये १४.०० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


'पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई यांजकडून 


मनाई आदेश 





क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/४१५१/२०२०.-- ज्याअथी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नबी मुंबई शहरात गतीने पसरत 
असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ((:()011)19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक 
कायदा, १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ ब ४ मधील तरतूदीनूसार अधिसूचना निर्गमत केलेली आहे. त्याबाबतची 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय ब महाराष्ट्र शासन आदेश संदर्भ क्र. १ ब २ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन व वने आपत्ती व्यवस्थापन पुनर्वसन मंत्रालय अधिसूचना जारी करून लॉकडाऊन आदेशाची मुदत दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविली 
होती. त्याअनुषंगाने बरील संदर्भ क्र. ३, अन्बये सदरची मुदत दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली असून नबी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयात संदर्भ क्र. ४ अन्बये मनाई आदेश लागू करण्यात आला होता. परंतु संदर्भ क्र. २ अन्बये महाराष्ट्र शासनाने अटी ब शतीचे पालन 
करुन दिनांक १६ नोव्हेबर २०२० रोजी पासून धार्मिक स्थळे खुली करण्याकरिता दिलेल्या आदेशान्बये कोरोना बिषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव 
पसरण्याची शक्‍यता लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेस ब त्यांच्या आरोग्यास धोका होऊ नये. याकरिता प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्यक 
आहे. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्‍ती, आस्थापना यांना उद्देशून 
आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - ९ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक. ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रकिया 
संहिता १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा 11) चे कलम २१ अन्बये 
बिशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना बिशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले 
आहेत. 


त्याअथी, मी, डॉ. जय जाधव, पोलीस सह आयुक्‍त, नबी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकत अधिकारी म्हणून नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
(१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधीन राहून दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजीचे ००-०१ बा. पासून दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२० रोजीचे २४-०० बा. चे दरम्यान खालीलप्रमाणे मनाई आदेश लागू करीत आहे :-- 


(१) प्रतिबंधित क्षेत्रातील धार्मिक स्थळे तूर्त बंद राहतील. प्रतिबंधित क्षेत्रातील बाहेरील धार्मिक स्थळे उघडण्यास परवानगी असेल. 
(२) ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तसेच १० वर्षाखालील लहान मुलांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश देण्यात येऊ नये. 
(३) कोणतीही व्यक्‍ती मंदिरात ब परिसरात मास्कशिबाय प्रवेश करणार नाही. 


(१) 
भाग एक (को.नि.पु.)--१ 


R महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 
(४) मंदिर परिसरात थुंकण्यास सक्‍त मनाई राहील. 


(५) कोणत्याही व्यक्‍तीला मंदिरात प्रवेश देताना हाताची स्वच्छता (899111017९ 1)18)९15९*) आणि त्याचे तापमान तपासल्याशिवाय 
प्रवेश देण्यात येऊ नये. 


(६) बुटे ब पादत्राणे शक्‍यतो आपआपल्या वाहनात ठेवाबी किंबा ती स्वतंत्रपणे ठेवण्याची व्यवस्था करावी. 

(७) वाहने पाकिंगचे ठिकाणी ब बाहेर गदीचे व्यवस्थापन करावे तसेच शारिरीक अंतर राखण्याची दक्षता घ्यावी. 

(८) मंदिर आवाराच्या बाहेरील दुकाने, स्टॉल येथे गर्दी होणार नाही ब शारिरीक अंतर राखले जाईल. 

(९) दर्शन घेण्याऱ्या भाविकांच्या रांगा लाबताना किमान दोन व्यक्तीमध्ये ६ फुटाचे शारीरिक अंतर राखाबे. 

(१०) कोरोना रोगाच्या संक्रमणाचा धोका लक्षात घेता एकत्र जमून भक्‍ती गीत, भजन, किर्तन गाणारे यांना परवानगी देण्यात येऊ नये. 


(११) धार्मिक स्थळांवर सामुदाविक स्वयंपाक घर/ अन्नदान करताना शारिरीक अंतर बाळगणे आवश्यक आहे. 





(१२) धार्मिक व्यवस्थापनाने नियमीत स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण कराबे. 


(१३) धार्मिक ठिकाणी पूजा अर्चा करणारे कर्मचारी यांची कोनिड १९ च्या सुरक्षेसाठी आठवड्यातून एकदा चाचणी करणे आवश्यक 
आहे. 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल. 


उपरोक्‍त धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापक यांना आदेशापूर्ती स्वतंत्र नोटीस बजाबणी शक्‍य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे 
कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतफौ काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस 
स्टेशन सहायक पोलीस आयुक्‍त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्‍त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डबर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. 





सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेला आहे. 


डॉ. जय जाधव, 
पोलीस सह आयुक्‍त, नबी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ३ 
'पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई यांजकडून 


मनाई आदेश 





क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/४१५०/२०२०.-- ज्याअथी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नबी मुंबई शहरात गतीने पसरत 
असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ((:()011)19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक 
कायदा १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासुन लागू करून खंड २, ३ ब ४ मधील तरतुदीनूसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, व महाराष्ट्र शासन आदेश संदर्भ १,२ अन्बये अधिसूचना 
जारी करून लॉकडाऊन आदेशाची मुदत दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत बाढविण्यात आली होती. परंतू, संदर्भ क्र ३ अन्बये सदरची मुदत 
३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बाढविण्यात आलेली आहे. कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंबा खाजगी जागेत पाच 
किंबा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तीनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास या विषाणूचा संसर्ग ब प्रादूर्भाव 
पसरण्याची शक्‍यता लक्षात घेता सर्ब सामान्य जनतेस ब त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरीता 
तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१)(३) खालील 
तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्‍ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - ९ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक. ३ मधील पान क. ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३(11१९७४) चे कलम २१ अन्बये विशेष 
पोलीस महानिरीक्षक यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्‍त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 


त्याअर्थी मी डॉ. जय जाधब, पोलीस सह आयुक्‍त, नबी मुंबई तथा निशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल 
१९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकित अधिकारी म्हणून नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) 
(३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधिन राहून दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजीचे ००-०१ बा. पासून दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२० रोजीचे २४-०० बा. चे दरम्यान ३१ दिवसांकरीता खालील बाबींना प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 


१. नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, खाजगी शिकवणी वर्ग इ. बंद 
राहतील. परंतु ऑनलाईन/डिस्टन्स्‌ लर्निंग यांस परबानगी देण्यात येत असून, सदर कृत्यास प्रोत्साहित करावे. 





२. नबी मुंबई पोलीस आयुक्‍तालयाचे कार्यक्षेत्रातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळुन राज्य ब राष्ट्रीय स्तराबरील खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी बापरले 
जाणारे जलतरण तलावासाठी क्रिडा व युवा विभाग यांच्याकडील नियमाबलीचे अधिन राहुन परवानगी राहील. 


३. प्रतिबंधित क्षेत्र वगळुन महानगरपालिका ब स्थानिक प्रशासन यांनी लागू केलेल्या नियमाबलीच्या अधिन राहुन सिनेमागृह, मल्टिप्लेक्स, 
नाट्यगृहे हे ५०% बसण्याच्या क्षमतेने सुरू करता येतील. परंतू, खाद्य पदार्थ घेऊन जाण्यास मनाई आहे. 


४. नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रकारचे सामाजिक, राजकोय, क्रिडाविषयक, करमणुकविषयक, वार्षिक 
स्नेहसंम्मेलन, सांस्कृतिक ब धार्मिक कार्यक्रम. तसेच खुप मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र जमुन सादर करण्याचे कार्यक्रम. 


TR UI MRA Best 3. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated the 29th July 2020 मधील अटी ब शर्तीच्या 
अधिन राहुन नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील नमूद करण्यात आलेल्या खालील आस्थापना दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० रोजी पासून 
सुरू करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. 

(१) खुल्या जागेतील सांधिक खेळ बगळून गोल्फ Ble Hate se (Outdoor firing Rang), GN Aric AAMT, 

टेनिस, बॅडमिटन ब मल्लखांब इ. 

(२) बार्बर शॉप (केशकर्तनालय), स्पा, सलुन्स्‌, ब्युटी पार्लरस्‌ या आस्थापना राज्य शासनाचे आदेश क्र. 1)॥॥(1/2020/(:1२.92/ 

1))॥[]-1, तछ९त ॥॥०० 2500 उपा] 2020 अन्वये अटी ब शर्थीचे पालन करून सुरू राहतील. 

(३) ऑटो रिक्षामध्ये चालक व्यतिरिक्त दोन प्रवासी (१--२), टॅक्सीमध्ये चालक व्यतिरिक्त तीन प्रवासी (१--३) तसेच मोटर 
सायकल बाहनाबर (१--१ हेल्मेट ब फेसमास्कसह) तसेच खाजगी चारचाकी बाहनामध्ये चालक व्यतिरिक्त तीन प्रबासी (१--३) यांना अटी 

व शतीच्या अधिन राहुन अत्यावश्यक सेवेसाठी प्रबास करता येईल. प्रवासाच्या वेळी संबंधितांनी फेसमास्क बापरणे बंधनकारक आहे. 


(४) जीवनावश्यक वस्तुंच्या खरेदीकरिता जवळच्या मार्केटमध्ये जाण्याची मुभा असेल परंतु अनावश्यक लांबच्या प्रवासास मनाई राहील. 
त्याचप्रमाणे राज्य शासनाचे आदेश क्र. 1)॥॥[1/2020/(1२.92/1)151॥-1, १98१ ॥16 3151 ॥॥४प४ 2020 मधील अटी व शतीच्या 


अधिन राहुन नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील नमूद करण्यात आलेल्या खालील आस्थापना सुरू करण्याची मुभा देण्यात आलेली 
आहे. 











(१) अत्याबश्यक नसलेल्या इतर सर्ब आस्थापना या वेळोबेळी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून सुरू राहतील. 
तसेच दारु विक्रीची दुकाने सुरू राहतील. 


शू महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पोष ३-९, शके १९४२ 
(२) आंतरजिल्हा प्रवासी तसेच मालबाहतुक. त्याचप्रमाणे शेजारील देशांसोबत झालेल्या व्यावसायिक कराराच्या अनुषंगाने मालबाहतुक 
यांस परबानगी देण्यात येत आहे. त्यासाठी 11-0/६88 ची अट रद्द करण्यात येत आहे. 
(३) खाजगी बस/मिनीबस ब इतर वाहनांद्वारे प्रवासी बाहतुक यांस परबानगी देण्यात येत आहे. परंतु या संदर्भात मा. आयुक्‍त, 
ट्रान्सपोर्ट निभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडुन काढण्यात येणाऱ्या नि्देशांचे पुर्णपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. 
(४) खुल्या जागेतील शारिरीक कबायत/व्यायाम. 


(५) नागरिकांनी इतर अत्याबश्यक नसलेल्या कामांसाठी घराबाहेर जाताना सुध्दा फेसमास्क परिधान करणे, सोशल डिस्टन्सींग पाळणे 
ब बैयक्‍्तिक स्वच्छता पाळणे बंधनकारक आहे. 


त्याचप्रमाणे राज्य शासन आदेश क्रमांक 1)0॥[1/2020/(॥२.92/1)15 ॥॥-1, १९१ 0023001 82516९1106” 2020 मधील अटी 
ब शर्थीच्या अधीन राहून नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील नमूद करण्यात आलेल्या खालील आस्थापना या महानगरपालिका 
आयुक्‍त ब जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्देश ब अटींचे पालन करून दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी पासुन सुरू करण्याची मुभा देण्यात आलेली 
आहे. 








(i) हॉटेल्स/फुडकोर्टस्‌/रेस्टॉरन्ट आणि बार या आस्थापना त्यांच्या एकुण क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेने सुरू राहतील. 
(i) FSS महानगर क्षेत्रातील अत्याबश्यक वबस्तूंशिबाय इतर वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या सर्व औद्योगिक आस्थापना सुरू राहतील. 
TIAA TET MIA street HATH DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated the 14th October 2020 Fale अटी ब 


शर्थीच्या अधीन राहून नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील खालील नमूद आस्थापना या महानगरपालिका आयुक्‍त ब जिल्हाधिकारी 
यांनी दिलेल्या निर्देश ब अटींचे पालन करून दिनांक ३९ डिसेंबर २०२० रोजी पर्यंत 


(i) शाळा, महाविद्यालय, शैक्षिणक आणि कोचींग क्लासेस या संस्था दिनांक ३१ डिसेबर २०२० रोजी पर्यंत बंद राहतील. नमूद 
संस्थांमधील शिक्षक व इतर कर्मचारी ऑनलाईन शिक्षण/ ऑनलाईन समुपदेशनासाठी ५० टक्‍के पेक्षा अधिक संख्येने हजर राहणार नाहीत. 
शिक्षण विभागाने दिलेल्या निर्दशानुसार नियमांचे पालन केले जाईल. 


(ii) कौशल्य किंबा व्याबसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आय.टी.आय.) या 
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ अथबा राज्य कौशल्य निकास अभियान अथबा भारत सरकार अथबा महाराष्ट्र सरकारच्या इतर 
मंत्रालयामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या संस्था सुरू राहतील. तसेच राष्ट्रीय उद्योजकता आणि व्यावसाविक लघु व्यबसाय किकास संस्था तसेच 
भारतीय उद्योजक संस्था आणि त्यांचे प्रशिक्षण प्रदाते यांनादेखील परबानगी असेल. आरोग्य विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार नियमांचे पालन 
केले जाईल. 


(112) उच्च शिक्षण संस्थामध्ये ऑनलाईन/दुरस्थ शिक्षणाला परवानगी देण्यात आलेली आहे. पीएचडी आणि पदव्युत्तर शिक्षण 
घेणाऱ्या किज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना प्रयोग शाळेतील प्रायोगिक कामांची परबानगी देण्यात आलेली आहे. 


(10) सर्ब शासकीय ब खाजगी ग्रंथालये, उच्च शिक्षण ब तांत्रिक विभाग यांना देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार सुरू राहतील. 

(७) बिजनेस टु बिजनेस प्रदर्शने ही वाणिज्य विभाग, भारत सरकार यांनी देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार सुरू राहतील. 

(07) स्थानिक आठवडे बाजार ( जनाबरांसह ) हे महानगरपालिका, स्थानिक प्रशासन यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सुरू राहतील. 
(vid) गर्दीबर नियंत्रण ठेवणे/गर्दी कमी करणे या उद्देशाने बाजारपेठा/दुकाने सकाळी ९:०० ते रात्री ९:०० बा. पर्यंत चालु राहतील. 
(०८४) लग्न समारंभाकरीता ५० पेक्षा जास्त लोकांना परबानगी असणार नाही. 

(ix) अत्यंबिधीकरीता २० पेक्षा जास्त लोकांना परवानगी असणार नाही. 

















तसेच महाराष्ट्र राज्य शासन परिपत्रक &. Corona 2020/Cr.No 486/Arogya-5, dated the 23rd October 2020 
अन्वये प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील व्यायामशाळा शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार सुरू राहतील. 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल. 





उपरोक्‍त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/ व्यबस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र 
नोटीस बजावणी शक्‍य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी 
काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहायक पोलीस आयुक्‍त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्‍त 
कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 





सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेला आहे. 


डॉ. जय जाधव, 
नबी मुंबई, पोलीस सह आयुक्‍त, नबी मुंबई. 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ष्‌ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./४९३६/२०२०.-- श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण ०३ दिवसांची वैद्यकीय रजा दिवाळीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.पूर्बी पर्यंत, 
कोविड-१९ च्या निर्देशांना अधिन राहून मुख्यालय सोडण्याची परबानगी मंजूर करणेत येत आहे. 








तसेच सुट्टीवरून किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्बी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 





पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. व्ही. घारगे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग, म्हणून पुननियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्रीमती एस. व्ही. घारगे, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग, या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती एस. व्ही. घारगे ह्या रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 





उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, ब प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 
अलिबाग यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.वि.पु.)--२ 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./४९८५/२०२०.-- श्रीमती एस.एम. गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर खालापूर यांची दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते २२ 
नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण ०३ दिवसांची अजित रजा, मागिल दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या दिबाळी सुट्टीला 
जोडुन, कोविड-१९ च्या नियमांना अधिन राहुन मंजूर करणेत येत आहे. 





तसेच सुट्टीवरून किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगुन परत आल्यानंतर आपली कैदयकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजु 
होण्यापुर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय,रायगड अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती. एस. एम. गाडे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुननियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती. एस. एम. गाडे, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती. एस. एम. गाडे, ह्या रजेबर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 








दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.पासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बवे.नं.पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री. पी. एम. माने, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर खालापूर यांजकडे राहील. 








दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.नं.पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.पुर्बीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री. व्हि. एस. धोंडगे, ररे ह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर खालापूर यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 9 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५०१८/२०२०.-- श्री. अ. अ. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० ते 
दिनांक ०५ डिसेंबर २०२० अशी ०६ दिवसांची अजित रजा, मागिल दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० ब दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस 
जोडुन, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.पुर्बीपासून ते दिनांक ०६ डिसेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.पुर्बीपर्यंत, कोविड-१९ च्या निर्देशांना 
अधिन राहुन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करणेत येत आहे. 








तसेच सुट्टीवरून किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगुन परत आल्यानंतर आपली वैदयकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजु 
होण्यापुर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय,रायगड अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. अ. अ. पांडे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्नानंयुक्‍्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ओ. अ. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्‍त 
कालाबधीत रजेबर गेले नसते तर ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री. अ. अ. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 





दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.पुर्बीपासून ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बवे. पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री. के. के. घुले, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर पनबेल यांजकडे राहील. 








दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.नंतर पासून ते दिनांक ०६ डिसेंबर २०२० रोजीच्या का.बवे. पुर्बीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री. ए. एस. सोनबलकर, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.नि.पु.)--२अ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५०६७/२०२०.-- श्री. आर. एस. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश ब. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ०३ डिसेंबर २०२० ते ०५ 
डिसेंबर २०२० अशी ०३ दिवसांची अजित रजा, पुढील दिनांक ०६ डिसेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडुन, दिनांक ०२ डिसेंबर २०२० रोजीचे 
का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ०७ डिसेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पुर्बीपर्यत, कोबिड-१९ च्या निर्देशांना अधिन राहुन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करणेत येत आहे. 











तसेच सुट्टीवरून किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगुन परत आल्यानंतर आपली वैदयकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजु 
होण्यापुर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 





पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश ब. स्तर, पनबेल येथे पुननियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्‍त 
कालाबधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश ब. स्तर, पनवेल या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 





श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेबर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ब. स्तर, पनबेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ ९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./५१०७/२०२०.-- श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, यांचा दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० अशी ०८ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२०, ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या दिवाळी 
सुडीला ब पुढील दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० ब दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडुन, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या 


का.वे.नं.पासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पुर्वीपर्यंत, कोविड-१९ च्या निर्देशांना अधिन राहुन मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह 
पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 





पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्नानंयुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. व्ही. आर. डोईफोडे हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेबर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. व्ही. आर. डोईफोडे हे अधिकारी रजेबर जाण्यापूबी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 


दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० का. बे. पासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२० का. बे. पूर्बीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. व्ही. आर. 
कुलकणी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांब यांजकडे राहील. 


दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२० का.बे. पासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० का.बे.पूर्बीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. अ. सी. रोकडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांब, यांजकडे राहील. 


दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० का.वे.पासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० का.बे.पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. व्ही. आर. 
कुलकणी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांब यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २ डिसंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५०५४/२०२०.-- श्री. यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ०३ डिसेबर २०२० ते 
०७ डिसेंबर २०२० अशी ०५ दिवसांची अजित रजा, दिनांक ०२ डिसेंबर २०२० रोजीच्या का.बे.नंतर पासून ते दिनांक ०८ डिसेंबर २०२० रोजीच्या 
का.बे. पूर्बीपर्यंत, कोबिड-१९ च्या निर्देशांना अधिन राहून, मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 





तसेच सुट्टीवरुन किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्बी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 





पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. यु. एल. पाठक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. यु. एल. पाठक हे अधिकारी जर उपरोक्‍त 
कालाबधीत रजेबर गेले नसते, तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री. यु. एल. पाठक हे अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एम. मुजावर, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ RR 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./४३९/२०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे कौ, नबकार कॉम्प्लेक्स बिल्डींग नं. ५, को. ऑप. 
होसिंग सोसायटी लि., गट नं. १४५/ए/१, १४५/ए/२, १४५/बी/१, 
१४५/बी/२, व्हीलेज माकणे, सफाळे (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/११०३/ 
२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ डिसेंबर २०२०, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे 
कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र./४ ४०/२०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, नबकार कॉम्प्लेक्स बिल्डींग नं. ६, को. ऑप. 
होसिंग सोसायटी लि., गट नं. १४५/ए/१, १४५/ए/२, १४५/बी/१, 
१४५/बी/२, व्हीलेज माकणे, सफाळे (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/११०४/ 
२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ डिसेंबर २०२०, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे 
कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र./४३७/२०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की, नबकार कॉम्प्लेक्स बिल्डींग नं. ७, को. ऑप. 
होसिंग सोसायटी लि., गट नं. १४५/ए/१, १४५/ए/२, १४५/बी/१, 
१४५/बी/२, व्हीलेज माकणे, सफाळे (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/११०५/ 
२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ डिसेंबर २०२०, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे 
कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./४३५/ २०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे कौ, सृष्टी समर्पण को. ऑप हौसिंग सोसायटी लि., सर्व्हे 
नं. ४१०/५, ४११/२, ४११/६, ४११/७, ४११/८ ब ८३१/१०, 
व्हीलेज माहीम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ 
(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/११०६/२०२०-२०२१/सन २०२०, 
दिनांक ३ डिर्सेबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वगीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३०, २०२०/पौष ३-९, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र./४३४/२०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे कौ, सृष्टी संकल्प को. ऑप हौसिंग सोसायटी लि., सर्व्हे 
नं. ४१०/५, ४११/२, ४११/६, ४११/७, ४११/८ ब ८३१/१०, 
व्हीलेज माहीम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ 
(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/११०७/२०२०-२०२१/सन २०२०, 
दिनांक ३ डिर्सेबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वगीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./४३६/ २०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, सृष्टी स्वप्न को. ऑप हौसिंग सोसायटी लि., सर्व्हे 
नं. ४१०/५, ४११/२, ४११/६, ४११/७, ४११/८ ब ८३१/१०, 
व्हीलेज माहीम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ 
(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/११०८/२०२०-२०२१/सन २०२०, 
दिनांक ३ डिर्सेबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र./ ४३८/ २०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, श्री रेसिडेन्सी को. ऑप हौसिंग सोसायटी लि., गट 
नं. ५२, हिस्सा नं. ३/१५, व्हीलेज करदळ, सफाळे (पूर्व), ता. जि. 
पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/ 
(टी.सी.)/११०९/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ डिसेंबर २०२०, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
२४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त 
अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./४३२/२०२०.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, राधा-कृष्णा को. ऑप होसिंग सोसायटी लि., सर्व्हे 
नं. १०२, हिस्सा नं. १/३ ब २/१, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर, 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/ 
११००/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ डिसेंबर २०२०, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे 





१९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वगीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 


कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२७. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


